कक्ष अधिकारी पदावरून अवर सचिव 
पदावर तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः असप-१३२२/प्र.क्र.०६/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-३१ मे, २०२२ 


आदेशा 
खालील कक्ष अधिकाऱ्यांना या आदेशाच्या दिनांकापासून अवर सचिव पदावर तात्पुरती पदोन्नती 


देण्यात येत असून त्यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ५ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या 


विभागामध्ये करण्यात येत आहे.- 

अ.क्र कक्ष अधिकाऱ्यांचे नाव जात सध्याचा विभाग अवर सचिव पदावरील 
प्रवर्ग पदोन्नतीनंतर पदस्थापना 

दिलेला विभाग 
Rae) Q 3 Sa घालन षु 
१. श्री. प्रभाकर आत्माराम संख्ये । भज-ड कौशल्य, रोजगार, alate’, रोजगार, 
उद्योजकता व नाविन्यता उद्योजकता व नाविन्यता 
विभाग विभाग 
2. श्री.राजेंद्र विठ्ठल कुडले खुला शालेय शिक्षण व क्रोडा सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
विभाग 

३. श्री.वेकास पोपट थोरात अजा महसूल व वन विभाग मृद व जलसंधारण विभाग 

४. श्री जयंत आत्माराम विसपुते | इमाव सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 

4. श्री.अजयसिंग हारद पाटील | खुला | सावर्जनिक बांधकाम विभाग नगर विकास विभाग 

६. श्री.सुरेश देवराम आंबेकर इमाव मृद व जलसंधारण विभाग ग्राम विकास विभाग 

0. श्री.विनायक बाबुराव माने खुला वित्त विभाग वित्त विभाग 

टी. श्री.विष्णु लक्ष्मणराव पाटील | खुला । सावर्जनिक बांधकाम विभाग नियोजन विभाग 

र्‌. श्री.नितीन शांकर क्षीरसागर इमाव उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग प्रपत्र बढती- 

मा.राज्यमंत्री, जलसंपदा व 
लाभक्षेत्र विकास शा.शि., म.व 
बा.वि., इ.मा. ब. क.वि, 
कामगार 
१०. श्री.रघुवीर धोडीराम कटके अजा महसूल व वन विभाग आदिवासी विकास विभाग 
११. श्री.मंगेश रामदास बागडे इमाव विधी व न्याय विभाग प्रपत्र बढती- 
मा.मंत्री अल्पसंख्यांक विकास 


शासन आदेश क्रमांकः असप-१३२२/प्र.क्र.०६/का.१४, दिनांक 39.04.2022 


अ.क्र कक्ष अधिकार्‍यांचे नाव जात सध्याचा विभाग अवर सचिव पदावरील 
प्रवर्ग पदोन्नतीनंतर पदस्थापना 
दिलेला विभाग 
peel २ ३ a cea 4 
१२. श्री.दत्तात्रय एकनाथ घनवट | इमाव वैद्यकोय शिक्षण व औषधी प्रपत्र बढती- 
द्रव्य विभाग सहायक आयुक्त, नवी मुंबई 
महानगरपालिका 
१३. श्री.सतीश महादेव खैरमोडे अजा सामाजिक न्याय व विशेष ग्राम विकास विभाग 
सहाय्य विभाग 
१४. श्री.कमळाकर सिताराम इमाव सहकार पणन व वस्त्रोद्योग वित्त विभाग 
बडगुजर विभाग 
१५. श्री.नेलकंठ पोपट थोरात अजा कृषि व पदुम विभाग कृषिव पदुम विभाग 
१६. श्री.केशव सदाशिवराव खुला उद्योग ऊर्जा व कामगार ग्राम विकास विभाग 
जाधव (दिव्यांग) (अस्थीव्यंग) विभाग 
१७. श्री.देवेद्र पांडुरंग कोळपकर । खुला जलसंपदा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
१८. श्री.जयंत बळीराम भोईर खुला | सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग | सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग विभाग 
१९. श्रीमती कामिनी रामचंद्र खुला विधि व न्याय विभाग विधि व न्याय विभाग 
पिळणकर 
२०. श्री.हेमंत रघुनाथ वाडीकर खुला | अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक | अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग संरक्षण विभाग 
२१. श्री.देविदास सांडुसी भगुरे अजा । सार्वजनिक बांधकाम विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 
२२. श्री.मिलिद रामचंद्र धाट खुला नियोजन विभाग नियोजन विभाग 
(दिव्यांग) (अस्थीव्यंग) 
२३. श्री.महेंद्र वासुदेव सावंत खुला वित्त विभाग वित्त विभाग 
२४. श्री. सुनिल सुरेश सोनार इमाव जलसंपदा विभाग कृषिव पदुम विभाग 
२५. श्री.दत्तात्रय वसंतराव खारके | खुला | सार्वजनिक बांधकाम विभाग । सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२६: श्री.अशोक सौदाजी कायंदे | भज-ड | सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग प्रपत्र बढती - 
विभाग जिल्हा प्रशासन अधिकारी, 
औरंगाबाद कार्यालय 
२७. श्री.सुनिलकुमार दत्तात्रय इमाव | वैद्यकौय शिक्षण व औषधी | वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
धोंडे द्रव्ये विभाग विभाग 
२८. श्री.अशोक गजानन वैद्य खुला संसदीय कार्य विभाग संसदीय कार्य विभाग 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः असप-१३२२/प्र.क्र.०६/का.१४, दिनांक 39.04.2022 


अ.क्र कक्ष अधिकाऱ्यांचे नाव जात सध्याचा विभाग अवर सचिव पदावरील 
प्रवर्ग पदोन्नतीनंतर पदस्थापना 
दिलेला विभाग 
जिल २ a es Sad षु 
२९. श्री.हुसेन अलिमिया मुकादम । खुला शालेय शिक्षण व क्रोडा प्रपत्र बढती- 
विभाग मा.मंत्री (वस्त्रोद्योग व 
मत्स्यव्यवसाय) 
३०. श्री.अरविद जगन्नाथ कांबळे अजा महसूल व वन विभाग आदिवासी विकास विभाग 
३१. श्री.अशोक काशिनाथराव खुला महसूल व वन विभाग नगर विकास विभाग 
HEPA 
32. श्री.दिलीप आप्पासाहेब खुला नगर विकास विभाग उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
afore विभाग 
३३. श्री.विक्रम विष्णु निकम खुला महसूल व वन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
३४. श्री.प्रदिप रामचंद्र मोरे खुला आदिवासी विकास विभाग आदिवासी विकास विभाग 
३५. श्री.केरण काशिनाथ शिंदे खुला वित्त विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
३६. श्रीमती शिल्पा भालचंद्र खुला वित्त विभाग वित्त विभाग 
भोगटे 
३७. श्री.मुरलीधर मदनराव मुंडे | भज-ड | सामान्य प्रशासन विभाग गृह विभाग 
३८. श्री.सुनिल विठ्ठल उकिरडे खुला सामाजिक न्याय व विशोष । सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
सहाय्य विभाग 
३९. श्री.सुधीर पंडितराव शास्त्री खुला शालेय शिक्षण व क्रोडा । शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
विभाग 
४०. श्री.केसन धोडिबा निकम खुला | सार्वजनिक बांधकाम विभाग नगर विकास विभाग 
४१. श्री.सारंगकुमार वसंतराव इमाव गृह विभाग अल्पसंख्याक विकास विभाग 
पाटील 
४२. श्रीमती कौमुदी रविंद्र मरगज | खुला सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
४३. श्रीमती शुभांगी संतोष शिदे खुला वित्त विभाग वित्त विभाग 
४४. श्री.दामोदर सिताराम दळवी | इमाव महसूल व वन विभाग महसूल व वन विभाग 


२. सर्वश्री नि.शं.क्षिरसागर, मं.रा.बागडे, द.ए.घनवट, अ.सौ.कायंदे व हु.अ.मुकादम यांना महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या 
काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ Helles नियम vo, परिशिष्ट.२, अट क्र.१८ नुसार तदर्थ स्वरूपात प्रपत्र 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः असप-१३२२/प्र.क्र.०६/का.१४, दिनांक 39.04.2022 


बढती (पदोन्नती) देण्यात येत आहे. सदर तरतुदीनुसार प्रपत्र बढतीचा कालावधी हा आदेशाच्या 
दिनांकापासून ६ महिन्यांचा राहील. त्यानंतर सदर अधिकाऱ्यानी मंत्रालयीन विभागात हजर होणे आवश्‍यक 
राहील. 

३. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल 
केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१६-ब यांच्या शासन 
निर्णय दि.०७.०५.२०२१ मधील तरतुदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ च्या 
स्थितीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन 
राहून भरण्यात येत आहेत. 

४. सदर अधिकाऱ्यांना अवर सचिव पदावरील तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात 
येत आहे.- 


(अ।। सदरची पदोन्नती अत्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशासकीय निकड म्हणून लोकहितास्तव 
देण्यात आली आहे. 

(आ) या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे 
कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 

(इ) सदर तात्पुरती पदोन्नती प्रतिनियुक्तीवर बाहेर गेलेले अधिकारी रुजू होईपर्यंत किंवा 
पदोन्नतीच्या आदेशापासून ११ महिन्यासाठी यांपैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीसाठी असेल. 

(ई) प्रतिनियुक्तीवर असलेले ज्येष्ठ अधिकारी यांचे प्रत्यावर्तन झाल्यानंतर तात्पुरती पदोन्नती 
दिलेल्या अधिकाऱ्यांची तात्पुरती पदोन्नती संपुष्टात येईल. 

(उ) प्रतिनियुक्तीवर असलेले ज्येष्ठ अधिकारी यांचे प्रत्यावर्तन झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी उप 
सचिव संवर्गात रिक्‍त पद उपलब्ध नसल्यास या आदेशातील कनिष्ठतम अधिकाऱ्यांला पदावनत 
करण्याच्या अधीन राहून सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या देण्यात येत आहेत. 

(ऊ) सदर पदोन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७, कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या ज्येष्ठतेबाबत मा.उच्च न्यायालयाने पारीत केलेल्या 
दि.६.८.२०१८ रोजीच्या आदेशाबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२५१८१/२०१८ व त्यातील आय.ए. क्र.२५९०/२०१९ मध्ये होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून 
करण्यात येत आहे. 

(ए) सदर तात्पुरती पदोन्नती मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील प्रलंबित असलेल्या Re fda 
(स्टॅम्प) क्र.१०८७६/२०२१ व रिट पिटीठान (स्टॅम्प) क्र.१०८७८/२०२१ यामधील आय.ए.(स्टॅम्प) क्र. 
१०९१०/२०२१ व १०९११/२०२१ तसेच रिट पिटीठान (स्टॅम्प) क्र.१०९०९/२०२१ मध्ये होणाऱ्या 
निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः असप-१३२२/प्र.क्र.०६/का.१४, दिनांक 39.04.2022 


५. अवर सचिव पदावर तात्पुरती पदोन्नती दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी हे आदेश निघाल्याच्या तारखेपासून 
तीस दिवसामध्ये अवर सचिव पदावर रुजू होणे आवश्यक आहे. 

६. पदोन्नत अधिकाऱ्यांना संबंधित विभागाने अवर सचिव पदावर रूजू करून घेऊन त्याबाबतच्या 
आदेशाची प्रत या विभागास तत्काळ अवगत करावी. 


७. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७७/५/.॥8॥॥99॥[॥9.9०५/.॥ या वेबसाईटवर प्रसिध्द 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०५३११८४४२२०५०७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GAJANAN BHIMRAO GURAV 


DN: c=IN, o0=>GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled41ad 
18a72725a47b4f0, postalCode=400032, st=Mahi 


, st=Maharashti 
54B11B1CCBDC577D7 1DCE3B313C3FEFSDC2AD659E 
360F73B682D6B6FCCB8AECF, -GAJANAN BHIMRAO GURAV 
Di 


(ग.मि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२.मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३.अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४.अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव- सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग 
५.संबंधित मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
६.संबंधित अधिकारी, विभागामार्फत 
७. निवडनस्ती- कार्या-१४. 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


